मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
अव्यवहार्य योजना वगळून त्याऐवजी नवीन 
योजनांचा समावेश करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.६९/पापु-१९ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल,लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १ जून, २०१८ 


१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 

२) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो -२०१८/प्र.क्र.६९/पापु-१९, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१८ 

३) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,बीड यांचे पत्र क्रमांक: 
ग्रापापुवि/निविदा/कवि/२१२/२०१८, दिनांक २४.०४.२०१८ चे पत्र 

४) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,पुणे यांचे पत्र क्रमांक: 
जिप/ग्रापापु/ताशा-१/१५६/२०१८, दिनांक २०.०४.२०१८ चे पत्र 


शासन शुद्धीपत्र:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून बीड व पुणे जिल्ह्यातील वगळण्यात येत असलेल्या पाणी 
पुरवठा योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे दिलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.६९/पापु-१९, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१८ चे सहपत्र 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून वगळण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा तपशील 
अ.क्र. । योजनेचे नाव जिल्हा | दि. ७.०५.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूद (रु. लाख) 
ae नांदुरघाट बीड २१८.८ 
२ खोमणवाडी ता. केज बीड २३४.३५ 
३ पानमळा बीड ७६.१२ 
बीड (०३ योजना) ५२९.२७ 
fe मौ. उरळी कांचन (ता. हवेली) पुणे १३४८.१३ 
२ माळवाडी व ८ गावे (ता.खेड) पुणे ९०.०० 
३ बल्लाळवाडी (ता. जुन्नर) पुणे ६३.०४ 
४ मौ. खडकी (ता. आंबेगाव) पुणे ३४.२५ 
पुणे (०४ योजना) १५३५.४२ 


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून बीड व पुणे जिल्ह्यातील वगळण्यात येत 
असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वरील तपश्लीला ऐवजी खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे 
वाचावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.६९/पापु-१९ 


शासन निर्णय क्रमांक : मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.६९/पापु-१९, दिनांक १८ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र 


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून वगळण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा तपशील 


अ.क्र. | योजनेचे नाव जिल्हा | दि. ७.०५.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूद (रु. लाख) 
(१ | खोमणवाडी ता. केज बीड २३४.३५ 
२ पानमळा बीड ७६.१२ 
बीड (०२ योजना) ३१०.४७ 
(१ | मौ. उरळी कांचन (ता. हवेली) पुणे १३४८.१३ 
२ मौ. टाकळी हाजी माळवाडी (ता. शिरुर) । पुणे ४८.४७ 
3 बल्लाळवाडी (ता. जुन्नर) पुणे ६३.०४ 
४ मौ. खडकी (ता. आंबेगाव) पुणे ३४.२५ 
पुणे (०४ योजना) १४९३.८९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११११६५७१०२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ram Apparao 
R a m Sabane 
DN: CN = Ram Apparao Sabane. 


IN, S = Maharashtra, O 


N 
A p p a fa (0 Government Of Maharashtra, OU = 


Water Supply and Sanitation 


Saban e Boe व 06.01 12:13:21 +05'30' 
(रा. अ. साबणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “७ A  -5 


o~ 
a 
न 


मा.राज्य मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 


one SG —& 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


११. विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 


१२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 


सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन विभाग यांचे स्वीय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.६९/पापु-१९ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१८. 
नेर. 
२०. 
२१. 


२२. 
२२. 
२४. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

संचाळक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) 
मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
कार्यकारी अभियंता (सवी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सवी 
मंत्रालयीन इतर सर्व विभाग व त्यांच्या अधिनस्त असलेली सर्व कार्यालये. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रण अधिकारी, पर्यवेक्षीय अधिकारी व 
सर्व कार्यासने. 

शासकीय आय.आय.टी. संस्था, पवई, मुंबई. 

सर्व शासकीय अभियांत्रिकी (पदवी/पदविका) महाविद्यालये 

निवडनस्ती, कार्यासन (पापु-१९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


